केंद्र शासनाच्या दिव्यांग व्यक्ती अधिनियम, 
२०१६ मधील तरतुदीनुसार केंद्र शासनाच्या 
सामाजिक न्याय व अधिकारीता मंत्रालय, नवी 
दिल्ली यांचे धर्तीवर उद्योग संचालनालयाच्या 
आस्थापनेवरील गट-अ ते गट-ड संवर्गातील पदे 
दिव्यांगांसाठी सुनिश्चित करणेबाबत ... 


महाराष्ट्र शासन 
उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग 
शासन निर्णय क्र. इएसटी-३४१७/प्र.क्र.११९/उद्योग-३ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक : २६ फेब्रुवारी, २०२१ 


वाचा:- १) दिव्यांग व्यक्‍ती हक्क अधिनियम, २०१६ 
२) शासन निर्णय उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग क्र. आयएसटी-०१०/ 
प्र.क्र.६८२/ उद्योग-३, दि.१९ जानेवारी, २०११ 
३) केंद्र शासनाच्या सामाजिक न्याय व सडाकक्‍्तीकरण मंत्रालयाची 
अधिसूचना क्रमांक-३८-१६/२०२०-डीडी-|॥, दिनांक ४ जानेवारी, २०२१ 
४ शासन निर्णय, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग क्र.दिव्यांग- 
२०१९/प्र.क्र.२५१/दि.क.२, दि. २ फेब्रूवारी, २०२१ 


प्रस्तावना :- 
दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम, २०१६ मधील कलम ३३ नुसार दिव्यांगांसाठी 


शासन सेवेतील पदे सुनिश्चित करावयाचे असून त्यानुसार वाचा ३ येथील अधिसूचनेन्वये 


केंद्र शासनाने दिव्यांगांसाठी सुनिश्चित केलेल्या पदांची यादी जाहीर केळी आहे. तसेच 


सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाच्या वाचा ४ येथील शासन निर्णयान्वये 


दिव्यांगांसाठी पदे सुनिश्चित करतांना प्रशासकीय विभागाने करावयाच्या कार्यवाहीबाबत 


सूचना निर्गमित केल्या आहेत. त्यानुसार या विभागाच्या अधिनस्त असलेल्या उद्योग 


संचाळनालयातील गट-“अ” ते गट-“ड” संवर्गातील दिव्यांगांसाठीची पदे सुनिश्चित 


करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 


केंद्र शासनाच्या दिनांक ४.१.२०२१ ची अधिसूचना व सामाजिक न्याय व विशेष 


सहाय्य विभागाच्या दि.२.२.२०२१ च्या शासन निर्णयान्वये निर्गमित केलेल्या सूचनाप्रमाणे 


शासन निर्णय क्रमांकः इएसटी-३४१७/प्र.क्र.११९/उद्योग-३ 


राज्य शासनाच्या सेवेतील दिव्यांगांसाठीची पदे नव्याने सूनिश्चित करावयाची आहे. यास्तव, 


उद्योग संचालनालयाच्या आस्थापनेवरील गट “अ” ते “ड” च्या पदांमध्ये दिव्यांग 


व्यक्तींसाठी पदे आरक्षित करण्यासाठी निर्गमित करण्यात आलेला वाचा २ येथील 


दि.१९.०१.२०११ रोजीचा शासन निर्णय याद्वारे अधिक्रमित करण्यात येत आहे. 


२. VEN संचालनालयातील गट“अ” ते “ड” या संवर्गातील सरळसेवा / पदोन्नतीने 


भरावयाच्या पदासाठी (वाचा ३ येथील केंद्र शासनाच्या यादीतील समान पदे विचारात 


घेऊन) सोबत जोडलेल्या “परिशिष्ट-अ” मधील तक्त्यात दर्शविल्यानुसार राज्य 


शासनाच्या सेवेतील दिव्यांगांची पदे सुनिश्चित करण्यात येत आहेत. शासन सेवेतील 


दिव्यांगासाठीची पदे भरतांना खालीलप्रमाणे कार्यपध्दती अनुसरण्यात यावी. 


१) दिव्यांगांसाठी शासन सेवेत सरळ सेवा भरतीने नियुक्‍ती करण्यासाठीची 
कार्यपध्दती, वयोमर्यादा, दिव्यांगात्वाचे किमान प्रमाण, आरक्षणाची टक्केवारी इ. 
बाबत शासनाने वेळोवेळी विहित केलेल्या धोरणाप्रमाणे कार्यवाही करण्यात यावी. 

२) दिव्यांगांच्या पदभरती संदर्भात सामान्य प्रशासन विभाग व सामाजिक न्याय व 
विशेष सहाय्य विभागाने वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या आदेशाची अंमलबजावणी 
बंधनकारक असेल. 

३) यापुर्वी एखादा संवर्ग लक्षणीय दिव्यांगत्व असलेल्या दिव्यांगांसाठी राखीव 
असल्यास सदर संवर्ग त्या लक्षणीय दिव्यांगांसाठी सुनिश्चित राहील. 

४) दिव्यांगांसाठी पदे भरण्यासाठी देण्यात येणारी जाहिरात राज्य स्तरावरील किमान 
२ मराठी व इंग्रजी वृत्तपत्रे त्याचप्रमाणे शासनाच्या वेबसाइटवर प्रसिध्द करण्यात 
यावी. 

५) जे पदे निम्न (फिडर केडर) स्तरावर दिव्यांगांसाठी सुनिश्चित केले असेळ असे पद 
पदोन्नतीच्या पदांकरीता आपोआपच दिव्यांगांच्या सदर प्रवर्गासाठी सुनिश्चित केळे 
असल्याचे समजण्यात यावे. 


३. सदर शासन निर्णय केंद्र शासनाच्या सामाजिक न्याय व अधिकारीता मंत्रालय, नवी 


दिल्ली यांची वाचा ३ येथील अधिसूचना व सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाच्या 


वाचा ४ येथील शासन निर्णयान्वये निर्गमित केलेल्या सूचनेनुसार निर्गमित करण्यात येत 


आहे. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः इएसटी-३४१७/प्र.क्र.११९/उद्योग-३ 


छ. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या =www.maharashtra.gov.in या 


संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक 


२०२१०२२६१२५२२२६८१० असा आहे. सदर झासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित 


करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल = . आदेशानुसार are नांवाने 
महाराष्ट्राच राज्यपाल याच्या आदशानुसारव नावा 
डॉ 
Digitally signed by SANJAY SHANKARRAO INGLE 
SANJAY DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=INDUSTRIES, 
ENERG LABOUR DEPARTMENT, postalCode=400032, 
st=Mal 
S HAN KA RRAO IN GLE 25.4.2 je4d2f510d1c8cc19813e070ad282d2275 
bféfcl cn=SANJAY SHANKARRAO INGLE 
30° 


(संजय इंगळे) 
शासनाचे उप सचिव 


प्रति, 


१. मा.राज्यपाल यांचे सचिव 

२. मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव 

३. मा.मंत्री (उद्योग) यांचे खाजगी सचिव 

४. मा.राज्यमंत्री (उद्योग) यांचे खाजगी सचिव 

५. सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई (पत्राने) 

६. विकास आयुक्त (उद्योग), उद्योग संचालनालय, मुंबई 

७. आयुक्त, दिव्यांग कल्याण, पुणे 

८. सर्व उद्योग सहसंचालक, विभागीय कार्यालये 

९. सामाजिक न्याय विभाग (का.क्र.दि.क. २), मंत्रालय, मुंबई 
१०.सामान्य प्रशासन विभाग (का.क्र.-१२, १६-अ व १६-ब) मंत्रालय, मुंबई 
११.उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागातील सर्व कार्यासने. 
१२.निवड नस्ती (उद्योग-३). 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


शासन निर्णय उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग क्रमांक इएसटी-३४९७/प्र.क्र.९९९/ उद्योग-३, दि. 26.02.2022 सोबतचे 


केंद्राच्या कामकाजावर नियंत्रण ठेवणे. जिल्हयातील लघु 


“परिशिष्ट-अ” 
अ. पदनाम शारिरीक पात्रता दिव्यांग प्रवर्गासाठी पदे सदर पदांची जबाबदाऱ्या व Hae शेरा 
क्र. सुनिश्‍चिती 
१ | अतिरिक्‍त उद्योग 5,&1, एशा, | a) BLV अतिरिक्त उद्योग संचालकांना विभाग प्रमुखाच्या शक्‍ती | कार्यालयातील काम आहे. 
संचालक, गट-अ RW, SE.C प्रदान करण्यात आलेल्या आहेत. महाराष्ट्र शासनाच्या | काही वेळा कार्यालयाबाहेर 
b) D, HH विविध योजना राबविण्यासाठी विकास आयुक्‍त (उद्योग) । काम करणे आवश्यक 
c) OA, OL, BL, OAL, CP, | ताना bart करणे. विकास आयुक्त व उद्योग सह | आहे. कामाचे ठिकाण 
LC, Dw, AAV संचालक यांच्यामध्ये समन्वय साधणे. राज्याच्या उद्योग शांत असते. कामाच्या 
वाढीच्या संदर्भात बार्षिक योजना तयार करणे उद्योगाच्या आवश्यकतेनुसार 
फरशा विकासाबाबत भारत सरकारने स्थापन केलेल्या | सॉप्टवेअर. साधने व 
e) MD involving (a)to(d) | निरनिराळया समित्यांवर राज्यशासनाच्या वतीने उपयंत्र (aid क्यात 
above प्रतिनिधित्व करणे. विभागवार होणाऱ्या बैठकांना | ॥,,1॥11025) कामं 
मार्गदर्शन करणे. करण्यास साधन व 
उपयंत्राच्या मदतीने काम 
करु शकतो. 
3 | उद्योग सह संचालक, | ७,५७1, W,MF, a) BLV मुख्यालय व विभागीय कार्यालय यांच्यामध्ये समन्वय | कार्यालयातील काम आहे. 
a RW, SE,C साधण्याचे कार्य करणे. तसेच महाराष्ट्र शासनाच्या उद्योग | काही वेळा कार्यालयाबाहेर 
b) D, HH विभागाशी संबंधिच्या योजना राबविण्यासाठी विकास | काम करणे आवश्यक 
० OA, OL, BL, OAL, cP, | आयुक्‍त (उद्योग) यांना मदत करणे. विभागीय आहे. कामाचे ठिकाण 
LC, Dw, AAV कायालयावर नियंत्रण ठेवणे व जिल्हा उद्योग केंद्रांना | शांत असते. कामाच्या 
मार्गर्शन करणे तसेच विविध लघु उद्योग यांच्या आवश्यकतेनुसार 
eM वाढीसाठी तांत्रिक सल्ला देणे तसेच उद्योग विकासाच्या | ota साधने व 
९) MD involving (a) to (त) | वाढीसाठी प्रोत्साहित करणे. तसेच केंद्र/राज्य शासनाच्या | उपयंत्र होत. daa 
ab ove विविध योजना राबविणे. app liances ) काम 
करण्यास साधन व 
उपयंत्राच्या मदतीने काम 
करु शकतो. 
४ | अधिक्षकोय उद्योग S,ST, W,ME, a) BLV महाराष्ट्र शासनाच्या उद्योग विभागातंगत येणाऱ्या लघु | कार्यालयातील काम आहे. 
अधिकारी, गट-अ RW, SE,C उद्योगाशी संबंधित योजना राबविण्याबाबत विकास | काही वेळा कार्यालयाबाहेर 
b) D, HH आयुक्‍त (उद्योग) यांना मदत करणे. जिल्हा उद्योग 


काम करणे आवश्यक 


c) OA, OL, BL, OAL, CP, 
LC, Dw, AAV 


d) MI 


e) MD involving (a) to (d) 
above 


उद्योगांना उद्योगांशी संबंधित तांत्रिक मुद्दयांवर सल्ला देणे. 
शासनाच्या वतीने जिल्हयातील उद्योग विकासाच्या 
वाढीसाठी नविन तंत्रज्ञानाच्या बाबतीत माहिती पुरविणे. 
आजारी लघु उद्योगाबाबत शासनास अहवाल सादर 
करणे. 


आहे. कामाचे ठिकाण 
शांत असते. कामाच्या 


आवश्यकतेनुसार 

सॉप्टवेअर, साधने व 
sada = (aid ~—s द्यात 
appliances) काम 


करण्यास साधन व 
उपयंत्राच्या मदतीने काम 
करु शकतो. 


उद्योग उप संचालक 
(तांत्रिक), गट-अ 


S,ST, W,MF, 
RW, SE,C 


a) BLV 
b) D, HH 


c) OA, OL, BL, OAL, CP, 
LC, Dw, AAV 


d) MI 


e) MD involving (a) to (d) 
above 


विकास आयुक्‍त (उद्योग) यांना उद्योगाशी संबधित 
योजना कार्यान्वित करणेबाबत मदत करणे. प्रशासकोय 
कामकाजात मदत करणे. संबंधित विभागातील लघु 
उद्योग आणि युनिट यांना तांत्रिक विषयावरील सल्ला 
देऊन त्यांच्या उत्पादन वाढीस प्रोत्साहन देणे. 
जिल्हयातील उद्योग घटकांची सांख्यिको माहिती अद्यावत 
करणे. राज्यातील समतोल विकास राखणे. जिल्हातील 
उद्योगी घटकांना शासनाच्या विविध योजनाबाबत 
मार्गदर्शन करणे. नवनविन उद्योगाच्या सांख्यिकोय 
माहितीचे संकलन व सादरीकरण करणे. जिल्हा उद्योग 
केंद्रातील अधिकारी/कर्मचारी यांच्या कामकाजावर 
नियंत्रण ठेवणे. तसेच जिल्हा स्तरावर कार्यालय प्रमुख 
म्हणून काम पहाणे. कार्यालयात सुव्यवस्था राखणे. जिल्हा 
उद्योग केंद्र प्रमुख म्हणून जिल्ह्यात आयोजीत केलेल्या 
सभांना उपस्थीत रहाणे. आहरण व संवितरण अधिकार 
वापरणे, प्रशासकोय बाबी हाताळणे, शासनाने दिलेल्या 
व्यवस्थापकिय ब आर्थिक ब इतर अधिकाराचा उपयोग 
उद्योगाचा ब सुशिक्षीत बेरोजगारांच्या भरभराटीसाठी 
करुन जिल्हा उद्योग केंद्राच्या कक्षेतील उद्योगांना लघु 
उद्योग नोंदणी देणे, उद्योग घटकांना लागणाऱ्या कच्च्या 
मालाची संबंधित संस्थेला/कार्यालयास कच्चा माल 
मिळणेसाठी शिफारस करणे, औद्योगिक विकासाच्या 
दृष्टीने योजना आखणे. सुशिक्षित बेरोजगारांसाठी बीज 
भांडबल योजना, पंतप्रधान रोजगार योजना राबविणे. 


कार्यालयातील काम आहे. 
काही वेळा कार्यालयाबाहेर 
काम करणे आवश्यक 
आहे. कामाचे ठिकाण 
शांत असते. कामाच्या 


आवश्यकतेनुसार 

सॉप्टवबेअर, साधने व 
उपयंत्र = (aid ~—s द्यात 
appliances) काम 


करण्यास साधन व 
उपयंत्राच्या मदतीने काम 
करु शकतो. 


तसेच विविध बँकेला भेटी देणे. बँकेने आयोजीत केलेल्या 
सभेला उपस्थित राहणे. बँक व इतर संस्थाशी औद्योगिक 
विकासाच्या हेतूने समन्वय साधणे. निरनिराळया शैक्षणिक 
व इतर संस्थांना कार्यालयातील योजनासंबंधी माहिती देणे. 
तसेच केंद्र ब राज्य शासनाच्या विविध योजना राबविणे. 


उद्योग संचालनालयातील मुख्यालय, विभागीय/ जिल्हा 


उद्योग उप संचालक । SST, W.MF, a) BLV ee ae कार्यालयातील काम आहे. 
(प्रशासन), गट-अ | RW, SE,C उद्योग केंद्र कार्यालयातील | य बाबी जसे वाहन, | काही वेळा कार्यालयाबाहेर 
b) D, HH इमारत दुरुस्ती, दूरध्वनी / इंटरनेट सेवा, निलेखन, हजेरी, | काम करणे आवश्यक 
0) OA, OL, BL, OAL, cP, | आवक-जावक टपाल स्टेशनरी, साफसफाई इ. बाबी | आहे. कामाचे ठिकाण 
LC, Dw, AAV हाताळणे. तसेच अधिकारी/ कर्मचाऱ्यांच्या आस्थापना | शांत असते. कामाच्या 
विषयक बाबी जसे विभागीय चौकशी, तक्रार, रजा, | आवश्यकतेनुसार 
0) MI त्यांच्या अंतर्गतच्या नु 
सेवानिवृत्ती, पारपत्र इ.कामे हाताळणे. त्यांच्या अंतर्गतच्या | सॉप्टवेअर. साधने व 
९) MD involving (a) to (त) | अधिकारी/कर्मचारी यांच्या कामकाजावर नियंत्रण ठेवणे. | उपयंत्र हाव. यात 
above कार्यालयात सुव्यवस्था राखणे. ग काम 
करण्यास साधन व 
उपयंत्राच्या मदतीने काम 
करु शकतो. 
== गर पंचालनालय संचालक 
सहाय्यक संचालक S,BN,MF,RW, ।॥) 1.0 उद्योग RU सहाय्यक संचालक (वित्त व | सर्व काम कार्यालयामध्ये / 
(वित्त व लेखा), गट-अ | SEC लेखा) हे पद तत ताना करण्यात आले | कार्यालयाबाहेर काम 
b) D, HH असून, उद्योग संचालनालया अंतर्गत असलेले जिल्हा 


० OA, BA, OL, BL, OAL, 
LC, Dw, AAV 


d) MD involving (a) to (c) 
above 


उद्योग केंद्र, सहा विभागीय कार्यालये आणि मुख्यालय 
यांच्या कामावर आथिक नियंत्रण ठेवणे. शासनास 
अर्थसंकल्प सादर करणे. मंजूर अनुदानाचे वाटप करणे, 
जमा व खर्चाचे ताळमेळ घेणे ब त्यानुरुप योग्य लेखे 
ठेवणे. तसचे त्याबाबत महालेखापाल यांना लेखी सादर 
करणे. केंद्र शासनाकडून मंजूर झालेल्या अनुदानाचे 
संबंधितांना प्रदान करणे. निवृत्ती वेतन व वेतन निश्‍चिती 
याबाबीची कामे करणे. उपरोक्‍त कामाच्या अनुषंगाने लेखे 
तयार करणे लेखा परिक्षणांबाबत महालेखापाल 
कार्यालयाशी निपटारा करण्याबाबत कार्यवाही करणे. 
कार्यक्रम अंदाजपत्रक सादर करणे. विभागात आर्थिक 
शिस्त राहील याबाबत पाहणे. 


करावयाचे आहे. कार्यालय 
सुप्रकाशित आहे. SAAT 
समावेश राहील. 
आवश्यकता भासल्यास 
योग्य ते सॉफ्टवेअर, 
साधन व उपयंत्राच्या 
मदतीने काम करु शकतो. 


GNIAR यांना संचालनालयाच्या लेखा विभाग व रोख 


लेखाधिकारी, गट-अ | S,BN,MF,RW, | a) B, LV सर्व काम कार्यालयामध्ये / 
SE,C विभागाच्या कामावर देखरेख ठेवणे सहाय्यक late OTT 
एत लेखाधिकारी ब इतर दुय्यम कर्मचाऱ्यांच्या कामावर | करावयाचे आहे. कार्यालय 
०) OA, BA, OL, BL, OAL, | देखरेख नियंत्रण ठेवणे आवश्यक असलेल्या सर्व | सुप्रकाशित आहे. दौऱ्याचा 
LC, Dw, AAV नोंदवह्या stenad रहातील याची नोंद घेणे वैयक्तिक a | समावेश राहील. 
d) MD involving (a) to (c) | शासकोय देणे संबंधितांना विहित मुदतीत प्रदान होतील | आवश्यकता भासल्यास 
above याबाबत योग्य ती कार्यवाही करणे अर्थसंकल्प तयार | योग्य ते सॉफ्टवेअर, 
करण्याच्या दृष्टीने हाताखालील कर्मचाऱ्यांना योग्य ते| ATT Saar 
निव यर मदतीने काम करु शकतो. 
मार्गदर्शन करणे व होणाऱ्या खर्चावर नियंत्रण ठेवून मंजूर 
अर्थसंकल्पीय तरतूदीपेक्षा जास्त खर्च होणार नाही याची 
दक्षता घेणे. संचालनालयातील आहरण वब संवितरण 
अधिकारी म्हणून लेखा शाखेतील कार्यभार सांभाळणे. 
कार्यालयीन खर्च, वेतन, निवृत्तीवेतन, अनुदान, 
अर्थसाहाय्य इत्यादी संबंधित देयके अधिदान ब लेखा 
कायार्लयास सादर करुन त्याबाबतचे प्रदान करणे. प्राप्त 
झालेल्या शासकीय महसुलाचा कोषागारामध्ये त्वरीत 
भरणा करणे. रोख नोंदबहोमध्ये वेळोवेळी नोंदी घेऊन 
सदर नोंदवही अद्ययावत असेल याबाबत दक्षता घेणे. 
विविध लेखाशिर्षाअंतर्गत होणाऱ्या खर्चाचा तपशिल दर 
महिन्यास अर्थसंकल्प शाखेस सादर करणे. 
संचालनालयातून निवृत्त होणाऱ्या 
अधिकारी/कर्मचाऱ्यांची निवृत्तीवेतनाची कागदपत्रे नियत 
वेळेपूर्वी महालेखापालांस सादर करणे. संचालनालयातील 
कर्मचारी/अधिकारी यांच्या पदोन्नती, पदावनती, नियुक्‍ती 
इत्यादी संदर्भातील वेतननिश्‍चिती करणे. 
सहाय्यक लेखा परीक्षा | S,BN,ME.RW, | a) B, LV सहाय्यक लेखाधिकाऱ्यास लेखा विभागाच्या ANS | सर्व काम कार्यालयामध्ये/ 
अधिकारी, गट-ब SE,C b) D, HH लिपिक व कनिष्ठ लिपिक यांच्या कामावर देखरेख ठेवणे | कार्यालयाबाहेहे काम 
व मार्गदर्शन करणे विविध योजनाच्या अर्थसंकल्पीय | करावयाचे आहे. कार्यालय 
c) OA, BA, OL, BL, OAL, तरतुदी यावर योग्य प्रकारे लक्ष ठेवणे इत्यादी कामे करावी सुप्रकाशित आहे. दौऱ्याचा 
LC, Dw, AAV सुप्रकाशित आहे. दौऱ्याचा 


d) MD involving (a) to (०) 
above 


लागतात. लेखाधिकारी यांना सहाय्य करणे. इत्यादी कामे 
करावी लागतात. 


राहील. 
भासल्यास 


समावेश 
आवश्यकता 


योग्य ते सॉफ्टवेअर, 
साधन व उपयंत्राच्या 
मदतीने काम करु शकतो. 


20 


उद्योग अधिकारी 
(तांत्रिक), गट-ब 


S,ST, W,MF, 
RW, SE,C 


a) BLV 
b) D, HH 


c) OA, OL, BL, OAL, CP, 
LC, Dw, AAV 


d) MI 


e) MD involving (a) to (d) 
above 


यातील मोठे, मध्यम ब लघु उद्योग, ग्रामिण व 
उद्योग यांची माहिती संकलीत करणे. स्थानिक साधन 
संपत्ती व मनुष्य बळ यांचे सर्वेक्षण करणे, लघु उद्योग 
घटकाची माहिती तयार करणे. औद्योगिक विकासासंबंधी 
अहवाल तयार करणे. लघुउद्योगाची वार्षिक उत्पादन 
बाबतची तपासणी करणे. वित्तीय संस्थाना/बँकांना 
निरनिराळया योजनेविषयी माहिती देणे. उद्योगाच्या 
कर्जाची आवश्यकता निर्धारित करुन कर्ज मिळवून देणे. 
तांत्रिक अहवाल व कर्जाची छाननी करणे. कर्जाचा वार व 
कर्जबसूली यावर देखरेख ठेवणे ब fade 
महामंडळाकडून कर्ज घेतलेल्या उद्योगाच्या खेळत्या 
भांडवलासाठी प्रकरणे शिफारस करणे. उद्योग घटकाच्या 
आर्थिक परिस्थितीवर लक्ष ठेवणे. ब घटकास आवश्यक 
ती मदत मिळण्यास सहाय्य करणे. केंद्र शासनाची 
पंतप्रधान रोजगार योजना, राज्य शासनाची बीज भांडवल 
योजना इत्यादी कामे राबविली जातात. त्याकरीता ठरवुन 
दिलेले लक्ष्य साध्य करण्यासाठी बँकांशी संपर्क साधुन 
सुशिक्षित बेरोजगारांचे मेळावे आयोजित करुन व योग्य ते 
अर्ज भरुन घेऊन वित्तीय संस्थांकडे/बँकेकडे शिफारस 
करुन पाठविणे इ. कामे व्यवस्थापकामार्फत केली जातात. 
लघु उद्योगाच्या कारखान्यासाठी बांधलेले गाळे व दूरध्वनी 
सुविधा मिळण्यासाठी सहाय्य करणे. औद्योगिक 
बसाहतीच्या कर्ज वसुलीवर देखरेख ठेवणे. उद्योग 
घटकाच्या प्रकल्पास मंजुरी मिळण्यास सहाय्य करणे. 
सुशिक्षित बेरोजगारांच्या कर्ज प्रकरणी प्रकल्प अहवाल 
तांत्रिक ब आधथिर्कदृष्टया किफायतशिर होण्यास मदत 
करणे. सुशिक्षित बेरोजगारांना मार्गदर्शन करणे. त्यांचे 
प्रशिक्षण शिबिर आयोजित करणे. एकात्मिक ग्रामिण 
विकास यंत्रणेसाठी २० कलमी कार्यक्रमा अंतर्गत योजना 
राबविणे. खादी ग्रामोद्योग मंडळ इ. उद्योगाना सहाय्य 
करणे. केंद्र शासनाने शिथिल केलेल्या औद्योगिक 


सर्व काम कार्यालयामध्ये 
करावयाचे आहे. प्रसंगी 
दौरा आवश्यक आहे. 


अधिकारी आपल्या 
कामाची योजना एकटयाने 
करतो. आवश्यकता 


भासल्यास योग्य ते 
सॉफ्टवेअर, साधन व 
उपयंत्राच्या मदतीने काम 
करु शकतो. 


धोरणामुळे ज्या उद्योगांना आयईएम/एलओआय दिले गेले 
आहेत अशा उद्योगांचे प्रकल्प अहवाल गोळा करणे व 
त्यांच्या विविध अडचणींचे निराकरण करण्यासाठी 
संबंधित खात्याशी संपर्क साधून अडचणी सोडविण्यासाठी 
पाठपुरावा करणे. तसेच जिल्हा उद्योग मित्र ब राज्यस्तरीय 
उद्योग मित्र समिती यांच्या समितीच्या बैठकोस खाते 
प्रमुखांशी चर्चा करुन घटकांच्या अडचणीबाबत त्वरीत 
निर्णय घेणे याबाबत प्रयत्न करणे. महाव्यवस्थापकांच्या 
आदेशानुसार जिल्ह्यात होणा-या सभेना उपस्थित रहाणे. 


द्योग संचालनालयातील मुख्यालय, विभागीय/ जिल्हा 


११ | उद्योग अधिकारी S,ST, ७॥,॥॥', a) BLV = सर्व काम कार्यालयामध्ये 
(प्रशासन), गट-ब RW, SE,C उद्योग केंद्र कार्यालयातील प्रशासकोय बाबी जसे वाहन, | करावयाचे आहे. प्रसंगी 
b) D, HH इमारत दुरुस्ती, दूरध्वनी / इंटरनेट सेवा, निलेखन, हजेरी, | दोर आवश्यक आहे. 
०04, OL, BL, OAL, CP, | आवक-जावक टपाल स्टेशनरी, साफसफाई इ. बाबी | कार्यरत स्थिती सहसा शांत 
LC, Dw, AAV हाताळणे. तसेच अधिकारी/ कर्मचाऱ्यांच्या आस्थापना | आहे. अधिकारी आपल्या 
— विषयक बाबी जसे विभागीय चौकशी, तक्रार, रजा, | कामाची योजना एकट्याने 
) सेवानिवृत्ती, पारपत्र इ.कामे हाताळणे. त्यांच्या अंतर्गतच्या | करतो. आवश्यकता 
९) MD involving (a) to (त) | अधिकारी/कर्मचारी यांच्या कामकाजावर नियंत्रण ठेवणे. | भासल्यास योग्य ते 
above कार्यालयात सुव्यवस्था राखणे. उद्योग उप संचालक | सॉफ्टवेअर. साधन व 
(प्रशासन) यांना कामकाजात मदत करणे. उपयंत्राच्या मदतोने काम 

करु शकतो. 
१२ | स्वीय सहाय्यक S,ST,W,BN, | %8,LV विकास आयुक्त (उद्योग), अतिरिक्‍त उद्योग बि कार्यालयातील काम आहे. 
RW, SE, प, C b) HH अतिरिक्‍त उद्योग संचालक यांचे yates घेणे त्यांचे | काही वेळा कार्यालयाबाहेर 

पत्रव्यबहार सांभाळणे. 
० OA, OL, BL, OAL, CP, काम करणे आवश्यक 
LC, Dw, AAV आहे. कामाचे ठिकाण 
शांत असते. कामाच्या 
0) ASD (M), SLD, MI आवश्यकतेनुसार 

e) MD involving (a) to (त) सॉफ्टवेअर, साधने व 
above उपयंत्राच्या मदतीने काम 

करु शकतो. 
१३ | लघुलेखक (उच्च S,ST,W,BN, 1 उच्चश्रेणी लघुलेखकास अतिरिक्‍त उद्योग संचालक व | कार्यालयातील काम आहे. 
श्रेणी), गट-ब RW, SE, प, C b) HH उद्योग सह संचालक त्याप्रमाणे इतर वरिष्ठ अधिकारी काहो वेळा water 


c) OA, OL, BL, OAL, , 


यांनी दिलेले sae घेणे ब गोपनीय कामकाज 


काम करणे आवश्यक 


CP, LC, Dw, AAV 
d) ASD (M), SLD, MI 


e) MD involving (a) to (d) 
above 


सांभाळणे ही कामे करावी लागतात. याशिवाय इतर 
वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी नेमून दिलेली कामे स्वतंत्ररित्या 
करावी लागतात. 


आहे. कामाचे ठिकाण 
शांत असते. कामाच्या 
आवश्यकतेनुसार 
सॉफ्टवेअर, साधने व 
उपयंत्राच्या मदतीने काम 
करु शकतो. 


१४ | लघुलेखक (निम्न १000) लालती निम्मश्रेणी लघुलेखकास अधिक्षकिय ee अधिकारी | कार्यालयातील काम आहे. 
श्रेणी), गट-ब RW, SE, प, € b) HH यांनी दिलेले श्रुत लेखन घेणे ब मजकूर टंकलीखित करणे काही बेळा कार्यालयाबाहेर 
का ती. ही कामे करावी लागतात. याशिवाय इतर वरिष्ठ काम करणे आवशयक 
Cc 9 ’ 9 9 अधिकाऱ्यांनी ग स्वतंत्ररित्या 
BLOA, CP, LC. Dw, AAV अधिकाऱ्यांनी नेमून दिलेली कामे करणे. आहे. चांग  टिकाग 
शांत असते. कामाच्या 
१) ASD (M), SLD, MI आवश्यकतेनुसार 
९) MD involving (a) to (d) सॉफ्टवेअर, साधने व 
above उपयंत्राच्या मदतीने काम 
करु शकतो. 
१५ | लघुटंकलेखक, गट-क । ७, 5, , रेष, 9) 3.८४ महाव्यवस्थापक यांनी दिलेली कामे टंकलिखित करणे, | कार्यालयातील काम आहे. 
SE, प, b) HH श्रृत लेखन घेणे. संगणकावर लघु उद्योग नोंदणीबाबतची काही वेळा कार्यालयाबाहेर 
व इतर योजनांची माहिती संकलित करणे. लघुलेखन व | काम करणे आवशयक 
त nas ee OAL, CP. | टंकलेखनाची कामे. टकलेखन यंत्र सुस्थितीत ठेवणे. । आहे. कामाचे ठिकाण 
ee वरिष्ठांनी दिलेले श्रुतलेखन घेणे ब टंकलिखित करुन | शांत असते. कामाच्या 
0) ASD (M), SLD, MI सादर करणे. शासकोय व निमशासकोय पत्र टंकलेखित आवश्यकतेनुसार 
ताणा होती ळत करणे. वरिष्ठांनी नेमून दिलेली कामे पार पाडणे. सॉफ्टवेअर, ल मही 
above उपयंत्राच्या मदतीने काम 
करु शकतो. 
१६ | उद्योग निरिक्षक, गट-क | ७, ST.W,RW.SE, | a) B, LV नाताल SEITE 8 ech द्योगाबाबतची कामे | काम कार्यालयामध्ये व 
H,C पहातात. लघु उद्योग नोंदणी स्थायी/अस्थायी, om 
b) D, HH ; केद्र कार्यालयाबाहेर र 
ह एसएसआय/बीज भांडवल/जिल्हा उद्योग केंद्र कर्ज योजने 
©) OA, OL, BL,OAL,LC, | अंतर्गत कार्यरत ठिकाण 
Dw, AAV अंतर्गत वाटप करण्यांत आलेल्या कर्जाची वसुली. artis णि atta 
4) ASD (W), SLD, MI सुशिक्षित बेरोजगारांना सहांय्य, बीज भांडवल योजना, | WAPI आणा i ह 
AnD avalos @) 16 (a) पंतप्रधान रोजगार योजना राबविणे, एक दिवशीय ब आठ | कामाचा समावेश आहे. 
क विस दिवशीय सुशिक्षित बेरोजगारांना योजनेबाबत माहिती देणे. | वेळेनुसार उद्योग 


विविध बँकेला भेटी देणे. बँकेने आयोजित केलेल्या 


घटकांस प्रत्यक्ष स्थळी 


सभेला उपस्थित राहणे. बँक व इतर GNM औद्योगिव 
विकासाच्या हेतूने समन्वय साधणे. आयईएम/एलआओआय 
उद्योग घटकांना भेटी देणे. त्यांचा प्रकल्प कार्यान्वित 
करण्यासाठी मदत करणे. औद्योगिक विकासाशी संबंधित 
असलेले ग्रामीण ब शहरी भागातील सर्व कामे पाहणे, लघु 
उद्योग घटकांच्या युनिटची तपासणी करणे व त्यांना 
मार्गदर्शन करणे. अनुज्ञाप्ती पत्र, ना-हरकत प्रमाणपत्र 
इत्यादीबाबत उद्योजकांना मार्गदर्शन करणे. कच्च्या 
मालाचा उपलब्धतेविषयी माहिती देणे. केंद्र आणि राज्य 
शासनाच्या विविध योजनाच्या संदर्भात विविध आथिक 
संस्था आणि राष्ट्रीयकृत बॅकेच्या आथिर्क मदतीविषीयीची 
माहिती देणे. जिल्हयातील विविध उद्योग घटकांना 
शासनाच्या योजनांची माहिती पुरविणे. तसेच वरिष्ठ 
अधिकारी यांना त्यांच्या कामात मदत करणे. 


पासणी करण्यासाठ 
भेटी द्याव्या लागतात. 
आवश्यकतेनुसार साधन 
व उपयंत्राच्या मदतीने काम 
करु शकतो. 


१७ 


अधिक्षक, गट-क 


S, ST, W, RW, 
SE, H, C, MF 


a) B, LV 
b) D, HH 


c) OA, OL, BL, BA, OAL, 
BLOA, CP, LC, Dw, AAV, 
MDy 


d) SLD, MI 


e) MD involving (a) to (d) 
above 


अधिक्षकास तृतीय व चतुर्थश्रेणी कर्मचारी वर्गाच्य 
कामावर देखरेख ठेवणे, त्यांना मार्गदर्शन करणे व 
त्यांच्यावर नियंत्रण ठेवणे, विभागाची ब कर्मचाऱ्याची 
दप्तर निरिक्षणे पार पाडणे आणि लिपिकाकडून सादर 
झालेल्या आस्थापना, लेखा विषयक महत्वाच्या 
प्रकरणांची तपासणी करणे, निरनिराळया उप विभागाचा 
प्रभार स्वतंत्रपणे सांभाळणे, शासनाकडून प्राप्त झालेली 
महत्वाची प्रकरणे व संदर्भ यावर कायर्वाही करणे ब 
उपविभागाच्या कामाकडे लक्ष देणे शासकोय नियमांचे 
संकलन करणे, जिल्हा स्तरावर अधिक्षकाची कामे कर्ज 
खाते व कर्ज पुस्तके अद्यावत ठेवणे. जमा झालेले मुद्दल व 
व्याजांच्या रक्‍कमांचा जिल्हा कोषागार कार्यालयात 
पडताळणी. जास्तीत जास्त कर्ज बसुली होण्याच्या हेतूने 
कर्जदारांना पत्र/नोटिसा पाठविणे ब महसूल प्रमाणपत्र 
तयार करुन संबंधित तहसिल कार्यालयात बसुलीकरीता 
सादर करणे. शाखेचे सर्व अहवाल तयार करणे व 
मुख्यालय/ विभागीय कार्यालयास सादर करणे. 
शहरी/ग्रामीण भागात कर्जदारांना प्रत्यक्ष भेटून वसुली 
करणे ब तहसील कार्यालयास भेट देऊन वसुलीच्या 
बाबतीत प्रयत्नशिल राहणे. कर्ज प्रकरणांची तपासणी व 


सर्व काम मुख्यत्वे 
कार्यालयामध्ये करण्यात 
येते. अधिकारी व 
कर्मचारी यांचे समवेत 


कामकाज करताना 
समन्वय साधण्यासाठी 
वेळेनुसार चर्चा 
आवश्यकत आहे. 
आवश्यकतेनुसार साधन 
व उपयंत्राच्या मदतीने काम 
करु शकतो. 


कार्यालयातील सर्व शाखांच्या आकडेवारीचे संकलन 


१८ | वरिष्ठ लिपिक 5, ST,W,MF, |।9)3,1-/ ue सर्व काम मुख्यत: 
(सांख्यिकी), गट-क | RW, SEC, b) D, HH करणे. सांख्यिको माहिती गोळा करणे. अहवाल सादर | व्यवस्थित शि 
करणे. अधिका-यांनी सांगितलेली कामे पार पाडणे. | असलेल्या कार्यालयामध्ये 
९०) OA, OL, BL, BA, OAL, | कार्यालयातील अहवालाची नोंदवही बाळगणे. लघु उद्योग 
CP, LC, Dw, AAV, MDy करण्यात येते. कर्मचारी 
घटकाची वाषिक उत्पादन तपासणी व लघु उद्योगाची | सामान्यत. त्याचे काम 
d) SLD, MI सांख्यिकी माहिती तयार करणे. एकटयाने करतो. यात 
e) MD involving (a) to (व) कोणताही धोका नाही. 
above आवश्यकतेनुसार योग्य ते 
कॉम्प्युटर सॉफ्टवेअरच्या 
मदतीने काम करु शकतो. 
१९ | टिप्पणी सहाय्यक, S, ST,W,MF, १) ठे, शासकीय, निम शासकीय तसेच विविध स्तरावरुन सर्ब काम मुख्यतः 
गट-क RW, SE, C, b) D, HH आलेल्या पत्रांवर वरिष्ठाकडे टिप्पणी सादर करणे. व्यवस्थित प्रकाश 
०004, OL, BL, BA, OAL, मासिक, त्रैमासिक ब वार्षिक विवरण पत्राची छाननी व असलेल्या कार्यालयामध्ये 
CP, LC, Dw, AAV, ॥॥)५ । संकलन करणे. अधिक्षक व शाखाप्रमुख यांना त्यांच्या | करण्यात येते. कर्मचारी 
कामकाजात मदत करणे. तसेच वरिष्ठांनी नेमून दिलेली । सामान्यत: त्याचे काम 
१) SLD, MI कामे पार पाडणे. कर्जबसुली शाखेची छाननी व संचिका । एकटयाने करतो. यात 
e) MD involving (a) to (d) अद्यावत ठेवणे. कर्ज बसुली करणे. कर्ज शाखेचा कोणताही धोका नाही. 
above कोषागाराशी मेळ घालणे. कर्जदाराकडून उपयोगिता आवश्यकतेनुसार योग्य ते 
पडताळून प्रमाणपत्र प्रापत करणे. शाखेचे सर्ब काम पाहणे. | कॉम्प्युटर सॉफ्टवेअरच्या 
मदतीने काम करु शकतो. 
२० | लिपिक-टंकलेखक / |S, st.w.BN, |%BLV लिपिक-टंकलेखकास संदर्भ कार्य आवक-जावक Tat | a काम मुख्यत: 
रोखपाल, गट-क RW, SE, H.C, MF | b) D, HH नोंदणी इत्यादीशी संबंधित Hat पार पाडणे. नेमून | व्यवस्थीत प्राण 


८) OA, OL, BL, BA, OAL, 
CP, LC, Dw, AAV, MDy 


d) ASD (M, MoD), ID, 
SLD, MI 


e) MD involving (a) to (d) 
above 


दिलेल्या उपविभागात नित्याची लिपिकीय प्रकरणे 
हाताळणे इत्यादी कामे करावी लागतात. याशिवाय 
टिप्पणी सहाय्यकास सहाय्य करणे ब इतर वरिष्ठ 
अधिकाऱ्यांनी नेमून दिलेली कामे स्वतंत्ररित्या करावी 
लागतात. नेमून दिलेल्या उपविभागात नित्याची 
लिपिकोय प्रकरणे हाताळणे मराठी ब इंग्रजी भाषेत 
टंकलेखन करणे इत्यादी कामे करावी लागतात. याशिवाय 
टिप्पणी सहाय्यकास सहाय्य करणे. इतर वरिष्ठ 
अधिकाऱ्यांनी नेमून दिलेली कामे स्वतंत्ररित्या करावी 


असलेल्या कार्यालयामध्ये 
करण्यात येते. कर्मचारी 
सामान्यत: त्याचे काम 
एकटयाने करतो. यात 
कोणताही धोका नाही. 
आवश्यकतेनुसार योग्य ते 
कॉम्प्युटर सॉफ्टवेअरच्या 
मदतीने काम करु शकतो. 


लागतात. संचिका व कार्यालयीन अभिलेख sae 
ठेवणे. जावक/आवक टपालाचे काम पाहणे. कार्यालयात 
आलेले पत्र संबंधित शाखांना वितरित करणे. विवरण 
नोंदवहीत नोंदी घेणे. सरकारी मुद्रकांचा हिशोब ठेवणे. अ 
ब ब पुस्तक अद्यावत ठेवणे. साप्ताहीक गोषवारा ठेवणे. 


टपाल नोंदवही ठेवणे.अधिकारी/ कर्मचारी वर्गांचे 
सेवापुस्तक, रजा मंजुरीबाबतची इ. कामे. 
२१ | वाहनचालक, गट-क | S,ST,W,BN,MF | a) D, HH वाहन चालकाचे मुख्य कार्य STAT चालवणे व ते काम मुख्यतः बाहेरून केले 
b) 0, LC, Dw, AAV सुस्थितीत ठेवणे हे आहे. जिल्हयातील औद्योगिक जाते. 
0 ASD (M), SLD वसाहतीच्या पहाणीसाठी सुशिक्षित बेरोजगाराच्या तो सहसा एकटाच काम 
4) MD involving (a) to (c) मेळाव्यासाठी व कर्ज वसुलीसाठी औद्योगिक विस्तार | करतो. आवश्यकतेनुसार 
8 (9) (0 (2 | करण्याच्या 
nue करण्याच्या कामासाठी जिल्हयातील निरनिराळया TST |e व उपयंत्राच्या 
भेटी देण्यासाठी उपयोग केला जातो. मदतीने काम करुं शकतो. 
वाहन चालविण्याचा 
परवाना असावा. 
२२ | नाईक, गट-ड S,ST, W,BN,L, | % 3, LV नाईकास शिपायाच्या कामावर देखरेख ठेवणे आणि त्यांना | सर्व काम कार्यालयामध्ये 
हा त. PP, MF, SE, | b) D, HH विवक्षीत कामे नेमून देणे व कार्यालयातील कामे योग्य । करावयाचे आहे. असे 
c) OA,OL, OAL, CP, LC, रितीने करण्यासाठी त्यांना मार्गदर्शन UES Rs करणे. काम कर्मचारी एकटयाने 
Dw, AAV कार्यालयातील इतर वरिष्ठ Tart दिलेली करतो. अपवादात्मक 
कार्यालयीन कामे निर्धारित वेळेत पार पाडणे इत्यादी कामे | परिस्थितीत 
eo” MoD), ID, करावी लागतात. अभिलेख कक्षाची साफसफाई करणे | कार्यालयाबाहेर 
र अभिलेख सुव्यवस्थित ठेवणे. विविध उप विभागाकडून । टपाल/नस्त्यांची ने-आण 
e) MD involving (a) to (60) | Wea झालेल्या अभिलेखांची निंदणी ब जोपासना करणे, | करावी लागते. 
above नोंदवह्या नोंद करणे, अभिलेख कक्षातील विभिन्न प्रवर्गात । आवश्यकता भासल्यास 
वर्गीकरण केलेल्या अभिलेखाच्या प्रत्येक बार्षिक आढावा | नेमून दिलेले काम 
घेणे. अनावश्यक असलेल्या अभिलेख निंदणी करुन करण्यासाठी साधन व 
काढून टाकण्यासाठी उपयोजना करणे आणि अभिलेख | उपयंत्राच्या (aid and 
मांडण्यामध्ये पुन्हा योग्यरितीने व्यवस्थित ठेवणे. appliances) मदतीने काम 
अभिलेखाच्या नोंदवहया अद्यावत ठेवण्यासाठीच्या करु शकतो. 
कामात वरिष्ठ लिपिकास सहाय्य करणे इत्यादी कामे 
करावी लागतात 
२३ | शिपाई, गट-ड 5, ST, W,BN,L, | 9 3, LV शिपायास कार्यालय व्यवस्थापनाच्या दृष्टीने कार्यालय | सर्व काम कार्यालयामध्ये 


1९, C, PP, MF, SE, 


उघडणे व बंद करण्याची कार्यालयातील नस्ती संबंधित 


करावयाचे आहे. असे 


D, HH 
ve व्यक्तिस पोचविणे स्थानिक टपाल वाटप करणे इतर काम कर्मचारी एकटयाने 
८) 0&,01., OAL, CP, LC, । स्थानिक अभिकरणाची संबंधित असलेल्या पत्रव्यबहार | करतो. अपवादात्मक 
DON पोहचता करणे अधिकाऱ्याचे संदेश कर्मचाऱ्यांना देणे | परिस्थितीत 
d) ASD (M, MoD), ID, इत्यादी कार्य करावी लागतात. त्याचप्रमाणे इतर वरिष्ठ । कार्यालयाबाहेर 
SLD, MI अधिकारी, अधिक्षक, शाखाप्रमुख, टिप्पणी सहाय्यक टपाल/नस्त्यांची ने-आण 
तण कात दब त यांनी दिलेली कामे पार पाडावी लागतात. करावी लागते. 
above आवश्यकता भासल्यास 
नेमून दिलेले काम 
करण्यासाठी साधन व 
उपयंत्राच्या (६1 and 
appliances) मदतीने काम 
करु शकतो. 
Abbreviations : 
Sr No Abbreviation Long Form Sr. Abbreviation Long Form 
No. 
1 ‘Boss—si Blind 12 CP Cerebral Palsy 
2 LV Low vision 13 LC Leprosy Cured 
व] 11) Deaf 14 DW Dwarfism 
4 HH Hard of Hearing 15 AAV Acid Attack Victim 
5 OA One Arm 16 MDy Muscular Dystrophy 
| OL One Leg 17 ASD autism Spectrum 
Disorder (M-Mild, MoD- 
Moderate) 
q BA Both Arms 18 ID Intellectual Disability 
शि 131, Both Leg 19 SLD Special Learning 
Disability 
19s | OAL One Arm and One Leg 20 MI Mental Illness 
10 BLOA Both Leg & One Arm 21 MD Multiple Disabilities 
11 BLA Both Legs Arms 


Abbreviations : 


Sr No Abbreviation Long Form Sr. Abbreviation Long Form 
No. 

1 S Sitting is CRL Crawling 
2 ST Standing 19s LCL Climbing 
3 WwW Walking 10 PP Pulling & Pushing 
4 BN Bending 11 MF Manipulation by fingers 
5 1, Lifting 12 RW Reading & Writing 
[6 | KC Kneeling & Crouching 13 SE Seeing 
7 JU Jumping 14 H Hearing 

15 C Communication 


